महिला व बाल कल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य 
करणाऱ्या समाजसेविकांना / संस्थांना 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: १७ मे, २०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महिळा व बाल विकास विभाग क्र.अदेपु-१०९९/प्र.क्र.८२३/का-०२, 
दि.१६ जून, २०००. 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास क्षेत्रातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या समाज सेविकांच्या व संस्थांच्या 
कामाची दखल घेऊन त्यांना प्रोत्साहीत करण्याच्या दृष्टीकोनातून महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 
राज्यातील समाजसेविका व संस्थांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार सन १९९६-९७ पासून 
देण्यात येत आहे. 


सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वर्षाचा राज्य, विभागीय व जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारार्थीची निवड करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वर्षासाठी राज्य, विभागीय व जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी OHS WOR A निवड खालीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. सन २०१३-२०१४ सन २०१४-२०१५ 
१ | सौ.नुरजहां बेगम हमीद अब्दुल हमीद पांडे, सौ. वासंती संपतराव महामुलकर, 
रा. गोरे गार्डन जवळ, रिसोड रोड, लक्ष्मीनगर, लक्ष्मी-नारायण बंगला, 
ता.जि.वाशिम. जुने डी.एड. कॉलेज जवळ, 
फलटण, जि.सातारा. 


शासन निर्णय क्रमांकः- अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१० 


विभागस्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र सन २०१३-२०१४ सन २०१४-२०१५ 
कोकण विभाग 
शि श्री.सदगुरू सदन वाचनालय व अभ्यासिका, 


र-२, गोल्डन सोसायटी, ओर्बिट पार्क, 
गरोडिया नगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई-७७. 


पुणे विभाग 


२ यशस्विनी चाईल्ड अण्ड वुमेन डेव्हलपमेट 
ऑर्गनायझेशन, कोल्हापूर, रा. इंदुमती निवास, 
आझाद रोड, गडहिंग्लज कोल्हापूर-४१६ ५०३. 


नाशिक विभाग 
३ मातोश्री रमाबाई आंबेडकर महिला मंडळ, 
ae आंबेडकर चौक, भगुर ता. जि. नाशिक. 
अमरावती विभाग 
४ अस्तित्व महिला बहुउद्येशीय संस्था, सोनाळा, 
= ता. संग्रामपूर, जि.बुलढाणा. 
नागपूर विभाग 


५ | नवजीवन ग्रामीण विकास बहुउद्देशिय | सरस्वती मंदिर, 
संस्था, वसंतनगर, आझाद वार्ड, गोंदिया. | रेशिमबाग, नागपूर. 


औरंगाबाद विभाग 
६ । वैष्णवी बहुउद्देशिय महिला मंडळ, | देवीकृपा महिला सेवाभावी संस्था, 
औरंगाबाद. छत्रपती नगर (जोगाईवाडी) परिसर, 


ता.अंबाजोगाई, जि.बीड. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः- अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१० 


जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. जिल्हा सन २०१३-२०१४ सन २०१४-२०१५ 

१ | मुंबई शहर ww See 1___ | 

2 | मुंबई उपनगर सौ.अनुराधा उमाकांत रोकडे, 
इमारत क्र.१२८, रुम नं.४५४५, 
त्रिभुवन को-ऑप.हौसिंग सोसायटी, शि 
नविन टिळक नगर, मुंबई-८९, 

३ ठाणे श्रीमती अनिता अशोक दळवी, 
रा.३, दुर्गा दर्शन अपार्टमेंट, साई 
मंदिराजवळ, नांदिवली क्रॉस रोड, _ 
डोंबिवली (पूर्व, जिल्हा ठाणे. 

४ | रायगड श्रीमती मिनल मिलिद टिपणीस, सौ.प्रमिला रोहिदास चव्हाण, 
सार्थक प्लॉट नं.४, रोड नं.७, मु.जामरुंग, पो.आंबिवली, 
सेक्टर-१९, नविन पनवेल, ता.कर्ज, जि.रायगड. 
जि.रायगड. 

५ | रत्नागिरी सौ.समिधा संजय झोरे, सौ.गौरी जिवन रेळेकर, 
घर नं.१६०४, पांडवनगर, नाचणे,  । रा.पेठमाप, ता.चिपळून, 
जि.रत्नागारी. जि.रत्नागिरी. 

६ सिंधूदुर्ग श्रीमती अर्पिता राजेंद्र मुंबरकर, श्रीमती प्रज्ञा प्रदिप ढवण, 
बाबा भालचंद्र अपार्टमेंट, कॉलेज  ।रा.कलमठ, ता.कणकवली, 
रोड, कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग. जि.सिंधुदुर्ग. 

७ 'पुणे सौ.विद्या शुभानंद म्हात्रे, अँड.सौ.वंदना प्रदिप हाके, 
३७२/१८, सोमवार पेठ, पुणे-११. फ्लॅट नं.९३, पाटलीपुत्र, 

दशभुजा गणपती मंदिराजवळ, 
कर्वे रोड, पुणे-३८. 

८ सातारा प्रा.रोहिणी धनंजय निंबाळकर, सौ.नम्रता राजेंद्र भोसले, 
कुडाळ, ता.जावळी, जि.सातारा. मु.पो.खटाव, ता.खटाव, 

जि.सातारा. 

९ | सांगली सौ.लता विष्णू पाटील, 


श्री.गणेशकृपा चौकार, देवल सुपर 
बझारच्या पाठीमागे, प्लॉट नं.५१, 
विश्रामबाग, सांगली. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः- अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१० 


जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. जिल्हा सन २०१३-२०१४ सन २०१४-२०१५ 
हिं ० ।सोलापूर डा.सौ.उषा रविंद्र देशमुख, सौ.विणाताई महादेव देवकते, 
रा.१६७, भोपळे रोड,सांगोला, ता. । रा. ३०/अ, विडी घरकुल, 
सांगोला, जि.सोलापूर. हेद्राबाद रोड, सोलापूर. 

११ | कोल्हापूर प्रा.डॉ. रुपा शांतीलाल शाहा, सौ.अनिता अज्ञाक पेडणेकर, 
दिशा स्टेट कॉलनी, सागरमाळ, पत्ता-१२३०, ए मेन रोड, 
कोल्हापुर. गडहिंग्लज, 

जि.कोल्हापूर-४१६५०२. 

१२ । नाशिक श्रीमती कुसूमताई पृथ्वीराज 

चव्हाण, 

शिया रा.जेलरोड, पंजाब कॉलनी, 
कॅनल रोड, नाशिक रोड, 
नाशिक. 

१३ । धुळे सौ. मीना हिरालाल पाटील (भोसले), | सौ.शोभा हरि जाधव, 

५१, श्रमसंस्कार सप्तश्रृंगी नगर, मु.पो.निमडाळे, ता.जि.धुळे. 
आकाशवाणी केंद्रामागे, वलवाडी 
शिबीर, विद्यानगरी, देवपूर, धुळे-०५. 
१४ | नंदुरबार श्रीमती आशा कृष्णा माळी, 
oe रा.मु.पो.भोणे, 
ता. जि. नंदुरबार. 

१५ । जळगांव सौ.जयश्री राजेंद्र साळुंखे (दाभाडे, । सौ.इंदिराबाई विश्वनाथ 
संस्कृती, जीवन ज्योती कॉलनी, वानखेडे, 
अमळनेर, जि.जळगांव. रा. पहुर कसबे, ता.जामनेर, 

जि. जळगांव. 

१६ | अहमदनगर अँड.सौ.आरती अशोकलाल श्रीमती शुभांगी दशरथ माळी, 
कटारिया, स्वामी समर्थ अपार्टमेंट, ३ रा 
मु.पो.टाकळी ढोकेश्वर, मजला, माळीवाडा, 
ता.पारनेर, जि.अहमदनगर. जि.अहमदनगर. 

१७ । अमरावती STATA पंजाबराव इंगोले, SL. रोमा राजेश बजाज, 
मु.पो अ/३१/फुलोर/ नारायणपूर, | दस्तूर नगर, जि.अमरावती. 


दर्यापूर,ता.दर्यापूर, जि.अमरावती. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः- अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१० 


जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. जिल्हा सन २०१३-२०१४ सन २०१४-२०१५ 

१८ । अकोला डॉ.सौ.निर्मला पुंडलिकराव भामोदे, | श्रीमती gard महादेव चोपडे, 
बिर्ला कॉलनी, वनसदापेठ, अकोला. । विश्वकर्मा नगर, अकोला. 

१९ । वाशिम श्रीमती बायडाबाई नामदेव कांबळे, । सो. वंदना विष्णु कंकाळ, 
रा.मारवाडी, पो.भर(ज.), ता.रिसोड, | शिव चौक, गुरुकृपा ड्रेसेसच्या 
जि. वाशिम. वर, मालनेगाव ता. मालेगाव, 

जि.वाशिम . 

२० | यवतमाळ श्रीमती प्रिती श्रीकांत धामणकर, श्रीमती मिनादेवी कमलनयन 
श्रीकांत निवास, गोरोबा नगर, किलावत, 
महागांव रोड, उमरखेड, नटराज चौक, वणी.ता.वणी, 
जि.यवतमाळ. जि.यवतमाळ. 

२१ | बुलढाणा डॉ.सौ.वर्षा अनंत सिरसाट, सौ.कमलबाई दामोदर वित्तेकर, 
राजमाता नगर, सेंट जोसेफ shear | रा.दिनदयाल हायस्कूल समोर, 
स्कूलच्या मागे, सुंदरखेड, देऊळगांवराजा, 
ता.जि.बुलढाणा. ता.देऊळगांवराजा, 

जि.बुलढाणा. 

२२ । नागपूर डॉ.लता मधुसुदन देशमुख, सौ.जयश्री सुरेन्द्र पेढारकर, 
गाळा क्र.१, दुसरा ATS, यशोधन । जयमंगल अपार्टमेंट, सुभाष 
अपार्टमेंट, धंतोली, नागपूर. नगर, जयताळारोड, 

नागपूर-२२. 

२३ | भंडारा सौ.रहमत बी. मिर्जा, 
सरदार वॉर्ड, पो.ता.तुमसर, 
जि.भंडारा. शि 

२४ | गोंदिया सौ.जयश्री संतोष पुंडकर, सौ.छाया विशाल मेश्राम 
भारत फोटो स्टुडिओ , मेन रोड, (बोरकर), 
आमगांव, जि.गोंदिया. अंबा टोली पावर हाऊस रोड, 

गोंदिया, ता. जि.गोंदिया. 

२५ । चंद्रपूर सौ.वनिता गजानन घुमे, सौ.योगिता लांडके (कु.इनामे), 
रा.सानेगुरुजी, शिक्षक कॉलनी, तहसिल कचेरी समोर, 
भद्रावती, जि.चंद्रपूर. सलीम नगर, वरोरा, 

जि.चंद्रपूर . 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः- अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१० 


जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. जिल्हा सन २०१३-२०१४ सन २०१४-२०१५ 

२६ । गडचिरोली सौ.ज्योती जयराम मेश्राम, 
मु.कोटगल, पो.पारडी, 
जि.गडचिरोली. a 

२७ ।वर्धा सौ.रेखा मनोहरराव किटे, डा. श्रीमती संगीता संजयराव 
द्वारा- मनोहरराव किटे, धनाढय, 
वैशाली नगर, VARA कॉलनी, । रामनगर, वर्धा-४४२ ००१. 
गजानन मंदिर जवळ, मसाळा, 
जि.वर्धा. 

२८ । औरंगाबाद श्रीमती मंदाकिनी गोविद 

चौकडे, 

= एस-२, शिवसंकुल, द्वारकादास 
नगर, सातारा बायपास रोड, 
औरंगाबाद. 

२९ | जालना सौ.प्रतिमा शाम मसवले, सौ.सुरेखाताई भावराव पगारे, 
द्वारा- ओम फर्निचर, रा.फुलेनगर, ता.भोकरदन, 
एस.बी.शाळेजवळ, जि.जालना. 
कचेरी रोड, जुना जालना, जालना. 

३० | परभणी सौ.कल्पना जगन्नाथ दळवी, श्रीमती Tatas बळीराम 
सुजला निवास,संत सेना नगर, जोगदंड, 
जि.परभणी. रा.शिवराम नगर, परभणी. 

३१ | हिंगोली सौ.वंदना उमेद सोवितकर, सौ.सुशिला जयाजी पाईकराव, 
C/O वंदना प्रेमचंन्द गडेकर, रा.उमरा, ता.कळमनुरी, 

वैभव निवास, नाईक नगर, हिंगोली. | जि.हिंगोली. 

३२ | बीड श्रीमती मनिषा तोकले, 

ए-१, के.के. प्लाझा, जुना नगर रोड, as 
बीड. 

३३ । नांदेड सौ.सुरेखा प्रकाडचंद पाटणी, 


अमनदिप रो हाऊस नं.१, 
हनुमान अपार्टमेंट, 
व्हि.आय.पी.रोड, नांदेड. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः- अहोपु-२०१७/प्र.क्र.६८/का.१० 


जिल्हास्तरीय पुरस्कार 
अ.क्र. जिल्हा सन २०१३-२०१४ सन २०१४-२०१५ 
३४ | उस्मानाबाद सौ.शामल शाम पवार (वडणे), HS. शुभदा अशोक पोतदार, 
क्रांती चौक, तुळजापूर, रा.आरोग्य नगर, 
जि.उस्मानाबाद. मेन रोड उमरगा, 
ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद. 
३५ | लातूर 111 Pn 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी सदर पुरस्कारार्थींकडून आव्यक 


प्रमाणपत्रे प्रापत करुन तद्‌नंतरच संबंधितांना पुरस्कार वितरीत करण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१७१७२०५५९२३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.राज्यमंत्री (महिला व बाळ विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
७. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


१०. महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / 


११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती, का -१०. 


Smita [(व(([03% -" 
Nivatkar 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatk 
Governm\ Maharashtr 


postalCode=400032, Sh 
2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1ef6d 
2dd57¢16934e9cb6672cc02aa258b08, 


=Smita D y Nivatk 
Date: 2018.05.17 17:19:20 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


(लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


